राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत (9) AAT 
सुरु असलेल्या ३ वर्षाच्या अभ्यासक्रमावरुन ४ 
वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची 
योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करणे, 
(2) एकसमान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा 
तयार करणे, (३) सामान्य अध्यापनशास्त्राऐवजी 
विधायक अध्यापनशास्त्राचा वापर करणे, 
(४) विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 
वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा तयार करणे 
यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक: एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ जून, २०२२ 
संदर्भः- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 
दि. २६ एप्रिल, २०२२. 


शासन पूरकपत्र:- 


राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत (१) सध्या सुरु असलेल्या ३ वर्षाच्या 
अभ्यासक्रमावरुन ४ वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा 
आराखडा तयार करणे, (२) एकसमान शौक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणे, (३) सामान्य 
अध्यापनशास्त्राएवजी विधायक अध्यापनझारत्राचा वापर करणे, (४) विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण 
विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा तयार करणे याकरिता उपरोक्त संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये खालील सदस्यांचा तसेच समितीच्या 
कार्यकक्षेत खालील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात येत आहेः- 


अ. मान्यवरांचे नाव समितीतील 
क्र. पदनाम 


al डा.श्रीमती परवीन सय्यद, वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सावित्रीबाई फुले सदस्य 
पुणे विद्यापीठ, पुणे 


२. । डॉ. विद्या येरवडेकर, प्र-कुलपती, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल सदस्य 
विद्यापीठ, पुणे 

३. | डॉ. मंगेड कराड, कार्यकारी अध्यक्ष आणि कुलगुरु, एमआयटी एडीटी सदस्य 
विद्यापीठ, पुणे 


४. | डॉ. अजिक्य पाटील, अजिक्य Stara पाटील विद्यापीठ, पुणे सदस्य 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


२. सदर समितीच्या कार्यकक्षेत खालील मुद्द्यांचा समावेश असेल:- 
(१ सदर समिती ही दुहेरी पदवी प्रदान करणे आणि शिक्षणाची सहभागी पध्दती निर्माण करणे 
याविषयीचे आवश्‍यक ते सामाईक परिनियम तयार करेल/अस्तित्वात असलेल्या परिनियमात 
सुधारणा करेल. 
(२) सर्व विद्यापीठांसाठी संचयी ग्रेड पॉईट सरासरी (CGPA) चे सरासरी गुणांमध्ये रुपांतरण 
करणारी पध्दती विकसित करण्यासाठी समिती मानक/विशिष्ट यंत्रणा तयार करेल. ही पध्दती 
जगभरामध्ये चांगल्या प्रकारे तयार केलेली व स्वीकृत केलेल्या पध्दतीवर आधारित असेल. 
(३) महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांनी पसंतीवर आधारीत श्रेयांक पध्दतीची (Choice Based Credit 
System) अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने समिती राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी एकसमान 
संज्ञा वापरण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. 
(४) सदर समिती दुहेरी पदवी प्रदान करणे, अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक कौशल्य आधारित 
शैक्षणिक पदवी अभ्यासक्रमाशी जोडणे, क्रेडीट गुण हस्तांतरण करणे याविषयीची यंत्रणा 
विकसित करेल. 

सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"७/.॥8॥09५॥॥9.90४.) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०२११०५१७४४०८ असा 
आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Pp RAVI N K U M A R Dic दाता OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


2.5.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365c20f60db099de8 1 5eeca 
dde01ca77f148, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G U LA B RAO PAWA R serialNumber=8F 18625ADB482A7EE25 1 2CEA93CE697388C95A99C89E 
41E85C05A3DE8476488F, cn=PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 


Date: 2022.06.02 11:07:47 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


(१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

(२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

(३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

(४) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
(५) 

(६) 

(७) 


मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पुणे विद्यापीठ, पुणे, 
(८) डॉ.मनोहर ग. चासकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


(९) डॉ.अजय भामरे, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
(१० डॉ.अंजली दि. कुरणे, अधिष्ठाता, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे, 
(११ प्रा.राजेश खरात, अधिष्ठाता, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
(१२) डॉ.एस.बी.रेवटकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, गोंडवाना विद्यापीठ, 
गडचिरोली, 
(१३) डॉ.एल.एम.वाघमारे, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, स्वामी रामानंद तीर्थ 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, 
(१४ डॉ.अजय आर. टेंगसे, अधिष्ठाता, मानव्य विद्याशाखा, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
विद्यापीठ, नांदेड, 
(१५) डॉ.भालचंद्र बी. वायकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, 
(१६) डॉ.वाल्मिक सरवदे, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा, डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, 
(१७) प्रा.प्रशांत अमृतकर, अधिष्ठाता, मानव्य विद्याशाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद, 
(१८) डॉ.चेतना सोनकांबळे, अधिष्ठाता, आंतरविद्याञ्ञाखीय शाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, 
(१९) डॉ.जीवन आर. दौंतुलवार, प्राचार्य, श्री मथुरादास मोहता विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर, 
(२० डॉ.संजीव सोनवणे, अधिष्ठाता, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले 
पुणे विद्यापीठ, पुणे, 
(२१) प्रा.श्रीरंग जोशी, विभाग प्रमुख, फार्मास्युटिकल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, रासायनिक 
तंत्रज्ञान Ge (ICT), मुंबई, 
(२२) प्रा. सुनिल भिरुड, उपसंचालक, (संगणक अभियांत्रिकी विभाग) वीरमाता जिजाबाई 
तंत्रज्ञान संस्था (/॥1॥, मुंबई, 
(२३) डॉ.विजय जोशी, वरिष्ठ सल्लागार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान wan, मुंबई, 
(28) डॉ. राहुल शाम खराबे, व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ, नागपूर, 
24) श्री. शशिकांत झोरे, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
२६) डॉ.श्रीमती परवीन सय्यद, वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे, 
) 
) 


२७) डॉ. विद्या येरवडेकर, प्र-कुलपती, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल विद्यापीठ, पुणे, 


( 
( 
( 
(२८) डॉ. मंगेश कराड, कार्यकारी अध्यक्ष आणि कुलगुरु, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


(२९) डॉ. अजिक्य पाटील, अजिक्य डीवाय पाटील विद्यापीठ, पुणे 

(३०) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

(३१) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
(३२) 

(33) 


32) उप सचिव (AR), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
३३) निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


